गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया येथे पार पडलेल्या राष्ट्रकुल 
क्रीडा स्पर्धा-२०१८ मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील पदक 
प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्डाकांना रोख पारितोषिक 
देऊन गौरविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १७१८/प्र.क्र. ६१/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २६ जून, २०१८. 


वाचा: 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : क्रीडायो 2092 /प्र.क्र १५८/१२/क्रीयुसे - २; 
दि.०५.०२.२०१४. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०१८/प्र.क्र ६९/अर्थ-३; दि.०२.०४.२०१८. 


प्रस्तावना - 

संदर्भ क्र.०१ च्या शासन निर्णयान्वये ऑलिंपिक,राष्ट्रकूल व आशियाई स्पर्धांमधील पदक विजेत्या 
खेळाडूंना रोख पारितोषिके देवून गौरविण्याची योजना कार्यन्वित आहे. गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया येथे पार 
पडलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा-२०१८ मध्ये पदक प्राप्त करुन महाराष्ट्र राज्याचे नाव संपूर्ण जगात उज्जवल 
केलेल्या खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शक यांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया येथे पार पडलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा-२०१८ मध्ये खालील पदक प्राप्त 
खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शकांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेली रक्‍कम विषेश रोख पारितोषिक म्हणून मंजूर 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | खेळाडूचे नांव खेळ प्रकार प्राप्त पदक | रोख पारितोषिक रक्‍कम 
(रु. लाखात) 
खेळाडू | मार्गदर्शक 
ea श्रीम. तेजस्विनी सावंत | शुटींग (५० मिटर राईफळ ३ पी) | सुवर्ण पदक | रु.५०.०० | रु.१२.५० 
शुटींग (५० मिटर राईफल प्रोन) रौप्य पदक | रु.३०.०० | रु.०७.५० 
२. श्रीम. fear Rg शुटींग (२५ मिटर पिस्तुल) सुवर्ण पदक । रु.५०.०० | रु.१२.५० 
शुटींग (१० मिटर एअर पिस्तुल | रौप्य पदक | रु.३०.०० | रु.०७.५० 
३. | at. राहूल आवारे कुस्ती सुवर्णपदक | रु.५०.०० | रु.१२.५० 
. | श्रीम. मधुरिका पाटकर | टेबल टेनिस सुवर्णपदक | रु.५०.०० | रु.१२.५० 
५.  । श्रीम. पूजा सहस्रबुध्दे | टेबल टेनिस सुवर्ण पदक | रु.५०.०० | रु.१२.५० 
६. श्री.सनिल art टेबल टेनिस (सांघिक) सुवर्ण पदक । रु.५०.०० | रु.१२.५० 
टेबल टेनिस (दुहेरी) कास्य पदक । रु. २०.०० | रु. ०५.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७१६ /प्र.क्र १९६ /क्रीयुसे -२ 


७. श्री. चिराग ]ोट्टी बॅडमिंटन (मिश्र सांघिक) सुवर्ण पदक । रु.५०.०० | रु.१२.५० 
बडमिंटन (दुहेरी) रौप्य पदक | रु.३०.०० | रु.०७.५० 
एकूण रु. ४६०.०० | रु. ११५.०० 
एकूण 
रु. ५७५.०० 


उपरोक्त नुसार एकूण रु. ५७५.०० लक्ष (रुपये पाच कोटी पंच्चाहत्तर लाखा फक्त) इतकी रक्‍कम 
आयुक्त, क्रिडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे 
३. उपरोक्त बाबीकरीता होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ई-३,२२०४- क्रीडा व युवक सेवा १०४ क्रीडा व 
खेळ (०९) खेळाडूंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार (०९)(०६) ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धामधील पदक 
विजेत्यांना रोख पारितोषिक देणे (२२०४ ५३२१-५० इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखालील अर्थसंकल्पित 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच 
प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 
४. वित्तविभागाच्या संदर्भाधिन दि.०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनानूसार उपरोक्‍त तरतूद खर्च 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं. क्र. ४९८/१८/व्यय-५; दि. ३०.०५.२०१८ अन्वये 
मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२६१६४११४६७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Rajendra ey sass 


And Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=6791 84b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce 


Shankarrao Pawar 227is2sss227<o-tjensesvasarae rar 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२) मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा ) यांचे खाजगी सचिव. 
) 
) 


3) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक. 
४) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७१६ /प्र.क्र १९६ /क्रीयुसे -२ 


५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 

६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
७) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 


८) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 
९) सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 
qo) ad जिल्हा क्रीडा अधिकारी ( संचालनालयामार्फत) 
११ लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( संचालनालयामार्फत) 
१२) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 
१३) निवडनस्ती, क्रीयुसे-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


